डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची 924 व्या जयंती 
वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि.पुणे येथे लहुजी 
वस्ताद साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर 
अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करणे याकरीता 
क्रांतीगुरु लहुजी साळवे स्मारक समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१८/प्र.क्र. ३३४/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जुले,२०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३ 

/बांधकामे, दि. ९/१०/२०१५ 

२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बैठक - २०१६/ प्र.क्र.४७५/ 
बांधकामे, दि. २४/३/२०१७ 

३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १२/११/२०१८ 

४) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १४/११/२०१८ 

५) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि. ३/१/२०२० रोजीची टिपणी 

६) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.०८ 
/समन्वय, दि.१०/०७/२०२० 

७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. २९/०४/२०२१. 

८) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. १७/९/२०२१. 

९) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. ९/११/२०२१. 

qo) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ 
/बांधकामे, दि. ५/१२/२०२२. 

११) मा.मुख्यमंत्री सचिवालयाची टिपणी क्र.मुमंस/प्रशासकीय कक्ष/जा.क्र.४६९/२०२३ दि.५.६.२०२३ 

रोजीची टिपणी 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१८/प्र.क्र. ३३४/बांधकामे 


शासन निर्णय :- 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद 


साळवे यांचे स्मारक विकसित करणे या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त 


स्मारकाचे व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव/पदनाम समितीतील पद 
ग. _- :| श्री. अशोक रंगनाथ लोखंडे अध्यक्ष 
२ श्री.शिवाजी गणपत राजगुरू उपाध्यक्ष 
३ श्री.संतोष उध्दव लांडगे सदस्य 
४ श्री.काका रामा पवार सदस्य 
षु श्री. अभय GARY वाघमारे सदस्य 
६ श्री.काशिनाथ केरभाऊ आल्हाट सदस्य 
७ श्री.गणेश कांबळे सदस्य 
श्री.दीपक आवारे सदस्य 
९ श्री.संतोष सकट सदस्य 
१० | श्री.म्हस्कू शांकर aS सदस्य 
७७ १ श्री.नेलेश अशोक भिसे सदस्य 
१२ श्री.सुनील कांबळे सदस्य 
१३ श्री.अमित गोरखे सदस्य 
१४ श्री.मुकुंद माने सदस्य 
१५ श्री.सुनील खंडागळे सदस्य 
१६ श्री.रामदास साळवे सदस्य 
१७ श्री.भूपेद्र मुजुमदार सदस्य 
१८ श्री.आनंद रिठे सदस्य 
१९ अँड. सागर सातपुते सदस्य 
२० श्री.चंदू काळोखे सदस्य 
२१ विभागीय आयुक्त, पुणे सदस्य 
२२ आयुक्त, समाजकल्याण पुणे सदस्य 
२३ जिल्हाधिकारी, पुणे सदस्य 
२४ आयुक्‍त, महानगरपालिका, पुणे सदस्य सचिव 


२. सदर समिती ही जिल्हास्तरीय समिती असल्याने व स्मारकाचे काम पुणे महानगरपालिकेमार्फत 
करण्यात येणार असल्याने सदर समितीतील पदाधिकारी यांना जिल्हास्तरीय समितीस, शासनाच्या प्रचलित 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१८/प्र.क्र. ३३४/बांधकामे 


धोरणानुसार आवश्‍यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणेबाबत आयुक्‍त, महानगरपालिका, पुणे 
यांनी स्वनिधीतून कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.११ येथील टिपणीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०७१२१४४९२३२०२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a473567 
98e6c9cf27e4353d60e51, postalCode=4000: 


A H | RE i ber=FD9B93035F4DA 174C04FA7 1634FE1F6AA493C 
78A5335F98565 1F937888DF7A89, “ANIL KONDAJ! AHIRE 
2023.07.12 14:52:56 +05'30' 
(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल,मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
) विभागीय आयुक्त, पुणे 

) आयुक्त, महानगरपालिका, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oc 


o~ 


4 


£39) 


आयुक्‍त, समाजकल्याण,पुणे 

जिल्हाधिकारी,पुणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र,१,मुंबई 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१२) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 

१३) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,पुणे 
) 
) 


S 


(३ 


vo 


१४) उपरोक्‍त समितीतील सर्व पदाधिकारी 
१५) निवडनस्ती (बांधकामे). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


